आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत "भारतरत्न डॉ. 
ए.पी.जे. अब्दुल GSA अमृत आहार" या 
योजनेकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
माहे एप्रिल, २०१९ ते माहे जुले,२०१९ या 
कालावधीकरीता मंजुर लेखानुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१९/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ एप्रिळ, २०१९. 

वाचा - 

१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक -आविवि- २०१७/प्र.क्र.०५/का-८, दि.११.०१.२०१७ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
शासन निर्णय - 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अंतरिम अर्थसंकल्प दि.२७.०२.२०१९ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करुन विनियोजन विधेयक 
मंजुर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी 
विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९ मंजूर करण्यात आले असून सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झालेले 
आहे. सदर अधिनियमान्वये सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लेखानुदानातून दि.१.०४.२०१९ ते 
दि.३१.०७.२०१९ पर्यंत खर्च करण्यास प्रशासकिय विभागास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. 

२. संदर्भाधीन क्र.१ मध्ये नमुद दि.११.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत 
आहार योजनेकरीता जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत थेट आहार समितीच्या बँक खात्यामध्ये वितरीत करावयाचा निर्णय घेण्यात 
आलेला आहे. सबब, जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१९-२० अंतर्गत भारतरत्न डॉ .ए.पी.जे .अब्दुल 
कलाम अमृत आहार" योजनेकरिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीपैकी माहे एप्रिळ,२०१९ ते जुले,२०१९ 
या चार महिन्यांसाठी सोबतच्या विवरण पत्रातील स्तंभ क्रमांक-५ मध्ये नमूद तरतूदी नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. नियंत्रक अधिकारी यांनी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 
अटीव शर्ती- 


१) अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) उपलब्ध मासिक निधी विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्यात 
यावा. 

२) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदरचा 
निधी खर्च करण्याबाबतची दक्षता घ्यावी. 

3) सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.१.०४.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.२/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक-१,एप्रिळ,२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तरी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर 
शासन परिपत्रकातील अटींची पुर्तता करुन निधी खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३०१७४७२६२७२४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


र्‌. 


Ra V | Nn d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a mM b a if fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A ute Date: 2019.04.12 16:28:49 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.२/कार्यासन.६ 


विवरणपत्र 

(रु.हजारात) 

अ.क्र योजना लेखाशिर्ष बाब योजनेसाठी । माहे एप्रिल २०१९ ते | नियंत्रक अधिकारी 
/जिल्हा /उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पित | माहे जुले २०१९ या चार 

निधी महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी 
वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
बिड २ २ 8 4 द 

| 9 | २२२५६०७१-ठाणे ९०००० ३०००० 
२ ।२२२५६८०८९- रायगड ६७२५ २२४५ 
३ | २२२५६११३- पुणे २०००० ६६६७ 
४ | २२२५८१६९-नाशिक १५५४४७ ५१८१५ 

५ | २२२५६१७८-धुळे ५७०७१ १९०२४ का 

बाल विकास सेवा 

६ २२२५८१८७-जळगाव ३१- २०००० ६६६७ योजना, नवी मुंबई 
9 २२२५८१९६- oes संहायक २७८०० ९२६७ 
८ | २२२५६२०२- नंदूरबार अनुदाने 3६३२०४ १२१०६७ 
Q । २२२५२४९-नांदेड (वेतनेतर) ५०००० १६६६७ 
झि २२२५₹२९४- नागपूर १६००० ५३३३ 
वड १ । 2224E328- चंद्रपूर १२५००० ४१६६६ 
१२ | 2224E380- गोंदीया ४०००० १३३३३ 
१३ | २२२५६३५६- अमरावती ५२००० १७३३३ 
१४ । २२२५८३७४- यवतमाळ ७३१८८ २४३९६ 
१५ | २२२५६४०९ -पालघर २००००० ६६६७ 
१६ | २२२५६३३८-गडचिरोली १५०००० पतव 
एकूण १४४६४४५ ४८२१४७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


